मौजे जामठी, ता.व जि.बुलढाणा येथे प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना - २०१९/प्र.क्र.३०/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट,२०२१. 


वाचा: आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-७अ/टे-७/ 
प्राआकें/स्थापना/विशेष बाब/जामठी/बुलढाणा/४६७६-७९/२०१८, दिनांक-१९.१२.२०१८. 


प्रस्तावना - 


मौजे जामठी, ता.बुलढाणा, जि.बुलढाणा येथे नविन प्राथमिक आरोग्य केंद्र करण्याबाबतचा 


प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


मौजे जामठी, ता.बुलढाणा, जि.बुलढाणा येथे “विशेष बाब* म्हणून नविन प्राथमिक आरोग्य 


केद्र स्थापन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर 


प्राथमिक आरोग्य केद्रांचे बांधकाम जिल्हा नियोजन निधीतून झाल्यावर पदनिर्मिती करणे याबाबत 


स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना २०१९/प्र.क्र.३०/आरोग्य-> 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~Wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१०१३४५१४२२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आ देशानुसार ]रर व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 
क Dinesh Kadam Patil 
Ros h a n | DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 
क Department, postalCode=400032, 
D | Nn es h st=Maharashtra, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d4 
ey 4ae02d12f2c1313143ad8376755d 
Ka d a Mm Pati | 0e815al1eb20fd0ce, cn=Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
Date: 2021.08.13 12:06:55 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

६. संचालक-१/२,आरोग्य सेवा, मुंबई / पुणे 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्रा.आ. केंद्र/ उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई. 

९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

१२.नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्रालय,मुंबई. 

१३.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१४.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई 
१५.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ२ पैकी २ 


